पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या (खुद्द) ) ४५ 
नियमित पदांचा -- बाह्ययंत्रणेव्दारे सेवा उपलब्ध 
करुन घ्यावयाच्या ९ पदांचा सुधारीत आकृतीबंध 
निश्चित करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्था-२०१७/प्र.क्र.१८२ (भाग-१)/आस्थापना 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १८ जानेवारी, २०२२. 


संदर्भ : 9), शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.शाकानि-१००६/प्र.क्र.२३/ २००६/१८ 

(र. व का., दिनांक ३१.०५.२००६ 

२) शासन निर्णय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. आस्था-२००५/प्र.क्र.१४५/ 
सां.का.१, दि.१६.०६.२००६ 

३) शासन निर्णय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग,क्र. आस्थापना-२००५/प्र.क्र.३२९/ 
आस्था-१, दि.१३.०७.२००६ 

४) शासन निर्णय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. आस्थापना-२००६/प्र.क्र.२८९/ 
आस्था-१, दि.१४.०७.२००६ 

५) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. एचडीई-०१०६/प्र.क्र.५३९/आस्थापना-२, दि.०६.११.२००६ 

६) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र.आस्था-२००८/प्र.क्र.३/सां.का.४, 
दि.०७.०५.२००८ 

७) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र.पदनि-२०१०/१४/प्र.क्र.२०/आस्थापना, 
दि.१४.०१.२०१० 

८) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र.संकीर्ण-२०११/प्र.क्र.५३६/आस्थापना, 
दि.१७.१२.२०११ 

९) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र.वाहन-२०११/प्र.क्र.१३५/आस्थापना, 
दि.२५.०९.२०१२ 

qo) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.५७/२०१५/विसु-१, दि.१४.०१.२०१६ 

११) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र.आस्था-२०१६/प्र.क्र.२११/आस्था, 

दि.१३.०१.२०१७ 

१२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/विसु-१, दि.११.०२.२०१६ 

१३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. पदनि-०६१७६/प्र.क्र.२०/आपुक-१, दि.२९.०६.२०१७ 

१४) वित्त विभागाचे पत्र क्र.पदनि-२०२१/ प्र.क्र.५९/२१/आपुक, दि.१३.१०.२०२१ सोबतचे 

उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.०५.१०.२०२१ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त 
प्रस्तावना : 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागामध्ये (खुद्द) संदर्भ क्र. १ येथील शासन अधिसूचना व संदर्भ क्र. ०२ ते १० 
व झासन निर्णयानुसार एकूण ५४ पदे मंजूर आहेत. संदर्भ क्र. १२ येथील शासन निर्णय, वित्त विभाग, 
दि. ११.०२.२०१६ अन्वये, प्रशासकीय विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील मंजूर पदांचा आढावा 
घेऊन सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्याबाबत निर्देश देण्यात आळे आहेत. तसेच संदर्भ क्र.१३ शासन परिपत्रक, 
वित्त विभाग, दि.२९.०६.२०१७ अन्वये सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्यासाठी मार्गदर्शक सुचना निर्गमित 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१७/प्र.क्र.१८२ (भाग-१/आस्थापना 


करण्यात आलेल्या आहेत. मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.०५.१०.२०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत, 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (खुद्द) चा ५४ पदांचा सुधारीत आकृतिबंधाचा प्रस्ताव विचारार्थ ठेवण्यात आला. 
सदरहू बैठकीचे इतिवृत्त संदर्भ क्र.१४ येथील पत्रान्वये विभागास प्राप्त झाले असून -पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभागाच्या (खुद्द) ४५ नियमित + बाह्ययंत्रणेव्दारे घ्यावयाच्या ९ मनुष्यबळसेवा* अशा सुधारीत आकृतीबंधास 
मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (खुद्द) मधील पदांचा आढावा घेवून 
सुधारीत आकृतीबंध मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

सदर शासन निर्णयान्वये सोबतच्या -विवरणपत्र- अ व ब* मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे, -पर्यटन व सांस्कृतिक 
कार्य विभागाच्या (खुद्द) ४५ नियमित + बाह्ययंत्रणेव्दारे घ्यावयाच्या ९ मनुष्यबळसेवा*« या पदांच्या सुधारीत 
आकृतीबंधास मान्यता देण्यात येत आहे. विवरणपत्र - अमधील अ.क्र.१३ ते १५ येथे दर्शविण्यात आलेली पदे मृत 
संवर्ग म्हणून घोषित करण्यात येत आहेत. अ.क्र.१३ ते १५ येथील मृत संवर्गात सध्या जेवढे कर्मचारी कार्यरत 
असतील तेवढी पदे अधिसंख्य समजण्यात यावीत. अधिसंख्य म्हणून ठरविण्यात आलेल्या पदावरील व्यक्‍तीच्या 
सेवानिवृत्ती किंवा अन्य कारणामुळे ते पद रिक्‍त झाल्यानंतर सदरचे पद रद्द होईल. विवरणपत्र-ब मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे ९ पदांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेव्दारे घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सध्या अधिसंख्य म्हणून 
कार्यरत असलेली पदे वगळून उर्वरित मनुष्यबळसंख्येच्या प्रमाणात सेवा बाह्ययंत्रणेकडून घेण्यात याव्यात. 
२. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३/आपुक, दि.११.०१.२०२२ अन्वये दिलेल्या 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashatra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०११८११५३५१५९२३ असा आहे . सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावांने 


SHAILESH 
TUKARAM JADHAV 


(शै.तु.जाधव) 
सोबत : विवरणपत्र-अव ब उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. मंत्री (सांस्कृतिक)/मा. मंत्री(पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. राज्यमंत्री (सांस्कृतिक)/मा. राज्यमंत्री(पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय,मुंबई 
६. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
७. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
८. अपर मुख्य सचिव ( नियोजन) यांचे स्वीय सहायक, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
९. अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांचे स्वीय सहायक, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
१०. अपर मुख्य सचिव ( व्यय) यांचे स्वीय सहायक, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
११. अपर मुख्य सचिव ( ले.व को) यांचे स्वीय सहायक, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
१२. प्रधान सचिव (पर्यटन) यांचे स्वीय सहायक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. सचिव ( सांस्कृतिक कार्य) यांचे स्वीय सहायक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई.. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१७/प्र.क्र.१८२ (माग-१/आस्थापना 


१४. महाळेखापाल-१ व २ ( लेखा व अनुज्ञेयता)/लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

१५. सर्व उप सचिव यांचे स्वीय सहायक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. सर्व अवर सचिव/ कार्यासन अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. वित्त विभाग, आपुक/व्यय-१०/अर्थसं-१९, वित्तीय सुधारणा मंत्रालय, मुंबई. 

१८. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०१७/प्र.क्र.१८२ (भाग-१/आस्थापना 


शासन निर्णय,पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र.आस्था-२०१७/प्र.क्र.१८२(भाग-१/आस्थापना, 
दि. १८ जानेवारी, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


“विवरणपत्र-अ*' 
नियमित पदे -४५ 
अ. पदनाम शिंग प्रचलीत उच्च स्तरीय समिती 
क्र आकृतीबंधानुसार | सुधारीत आकृतीबंधानुसार 
मंजूर पदे मंजूर केलेली पदे 
| a | २ ३ ae षु 
व्यि सचिव संवर्ग पद हि | a 
2 | सह/उप सचिव एस-२७ (192 4oo-298 400) 3 3 
एस-२५ (७८८००-२०९२००) 
३ | अवर सचिव एस-२३ (६७७००-२०८७००) ४ ४ 
४ । कक्ष अधिकारी एस-१७ (४७६००-१५११००) & & 
एस-२० (4§ 9100-49940) 
५ | उच्वश्लेणी लघुलेखक | एस-१५ (४१८००-१३२३००) षु षु 
६ | निम्नश्रेणी लघुलेखक | एस-१४ (३८६००-१२२८००) — 0017 A 
६ | सहायक कक्ष एस-१४ (३८६००-१२२८००) La q ae q 
अधिकारी 
७ | रोख लेखापाल एस-१४ (३८६००-१२२८००) 1 १ a ee 
९ | लघुटंकलेखक एस-८ (२५५००-८११००) i ~ “ar ~~ =| ॥ ४000 ही 007 7'| 
| १० | लिपिक टंकलेखक एस-६ (१९९००-६३२००) a, PE eT 
Roa रोखपाल एस-६ (१९९००-६२३२००) =e 1 १ a 
१२ | देयक लिपिक एस-६ (१९९००-६३२००) — im 1: क त त 
१३ | वाहन चालक एस-६ (१९९००-६३२००) २ मृत संवर्ग 
१४ | नाईक एस-३ (१६६००-५२४००) शिक अग मृत संवर्ग 
१५ | शिपाई एस-१ (१५०००-४७६००) नि मृत संवर्ग 
एकूण ५४ ४५ नियमित पदे 


अ.क्र.१३ ते १५ येथील मृत संवर्गात सध्या जेवढे कर्मचारी कार्यरत असतील तेवढी पदे अधिसंख्य 
समजण्यात यावीत. अधिसंख्य म्हणून ठरविण्यात आलेल्या पदावरील व्यक्‍तीच्या सेवानिवृत्ती किंवा अन्य 
कारणामुळे ते पद रिक्‍त झाल्यानंतर सदरचे पद रद्द होईल. 


“विवरणपत्र-ब*' 


बाह्ययंत्रणेव्दारे घ्यावयाच्या सेवा - ९ पदे 


अ.क्र सेवा मनुष्यबळ संख्या 
शिळ वाहन चालक ०२ 
२ शिपाई ०७ 
एकूण ०९ 


अधिसंख्य म्हणून कार्यरत असलेली पदे वगळून उर्वरित मनुष्यबळसंख्येच्या प्रमाणात सेवा 


बाह्ययंत्रणेकडून घेण्यात याव्यात. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


